मुंबई शहरामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासंदर्भात मे. लार्सन अँड 
टुब्रो कं. लि यांना करारपत्रातील 
तरतुदींनुसार मोबालायजेशन अँडव्हान्स 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र. क्र. २१/पोल-३ 
जागतिक व्यापार केंद्र, ७वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ७ मार्च, २०१५ 


वाचा - 
१) महाराष्ट्र शासन आणि मे. लार्सन अँड gal कं. यांचेदरम्यान दि.७.२.२०१५ रोजी झालेला 
करार 

शासनाचे समक्रमांकाचे दि.७.२.२०१५ चे कार्यादेश आदेडापत्र 

आर. श्रीनिवासन, व्हाईस प्रेसिडेंट अँड हेड रिनीवेबल एनर्जी बिझिनेस युनिट यांचे 


क्र._४1/-0)-७०॥/३5/॥॥७5/००१, दि.२६.२.२०१५ चे पत्र. 


— 


2 
2 


— ~~ 


प्रस्तावना- 

मुंबई शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासन आणि मे. लार्सन 
अँड टुब्रो कंपनी यांचे दरम्यान दि.७.२.२०१५ रोजी करार झाला. त्यानुसार मे. लार्सन अँड टुब्रो कंपनी 
यांना दि.७.२.२०१५ अन्वये कार्यादेश देण्यात आळे आहेत. करारामधील तरतुदींनुसार सिस्टिम 
इंटिग्रेटर म्हणजेच मे. लार्सन अँड gal कं. यांना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण रु. 
९,४९,००,७९,१८६,७५/- एवढी रक्‍कम विविध टप्प्यावर अदा करावयाची आहे. मे. लार्सन अँड Tal कं. 
यांनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा रक्कमेच्या १०% म्हणजेच रु. ९४,९०,०७,९१९/- 
एवढया रक्कमेची बँक गॅरंटी सादर केली आहे. करारपत्रातील अटींनुसार, मे. लार्सन अँड टुब्रो कंपनी 
यांना CAPEX रक्कमेच्या १०% रक्‍कम मोबिलायजेशन अँडव्हान्स म्हणून अदा करावयाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र.क्र.२१/पोल-> 


शासन निर्णय:- 

मे. लार्सन अंड gal कं. यांनी वाचा मधील संदर्भाधीन क्र. ३ वरील पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार 
तसेच महाराष्ट्र शासन आणि संबंधित कंपनी यांचे दरम्यान दि.७.२.२०१५ मध्ये झालेल्या करारानुसार 
मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वित करणेसाठी, CAPEX रक्कमेच्या १०% रक्‍कम म्हणजेच रक्‍कम 
रु.४७,४५,०३,९६०/- अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू रक्कमेतून 2% टीडीएस ची 
रक्‍कम रु. ९४,९०,०७९/- एवढी रक्‍कम वजा करुन प्रत्यक्षात रु. ४६,५०,१३,८८१/- एवढी रक्‍कम अदा 
करण्यात येत आहे. 
२. यासाठीश्री.सु. ज. सोवितकर, उपसचिव यांना नियंत्रक अधिकारी तर श्रीमती कवळे, अवर 
सचिव यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रक्कमेचा 
धनादेश “Larsen & Toubro Ltd, W&RE IC” यांचे नांवे काढण्यात यावा. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
“मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोलीस यावरील भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सार्वजनिक 
ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे (४०५५०२२३) याअंतर्गत ५२ यंत्रसामग्री साधनसामग्री“या 
GARGS खर्ची टाकण्यात यावी व तो सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३०७१४५३२१०४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM 
KADAM — BRAC 
DATTATRAY Maharashtra, O ~ GOVERNMENT 
H A N M A N T HOM GEPTCID 31 १» 
Date: 2015.03.07 15:06:51 +05'30' 
(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. प्रधानसचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 
३. पोलीस आयुक्त, मुंबई 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र.क्र.२१/पोल->३ 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८ 

8 


. मे. लार्सन अँड gal क॑. लि, एल अँड टी हाऊस, एन. एम. मार्ग, TOTS इस्टेट, मुंबई-१ 
. मे.प्राईसवॉटर हाऊस कुपर्स लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, दादर (प), मुंबई-४०० ०२८ 
१०.वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा 
११. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


